महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा 
राजीनामा मंजूर करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.४९१ /सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा :- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. ३३/९२/ 
दिनांक ०२/१२/१९९७. 
प्रस्तावना -: 
खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार / स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर AMPS झाली असुन त्यांनी 
अर्जान्वये शासन सेवेतील त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ या पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
वैद्यकीय अधिकारी यांनी राजीनामा मंजूर करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी उपरोक्त संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील अटी व शतींची पूर्तता करीत असल्याने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (१) 
मधील तरतुदीनुसार तसेच, संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्यांचा राजीनामा खालील 
तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद दिनांकास शासनास राजीनामा मंजूरीसाठी दिलेल्या 
सूचनेनुसार स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकापासून त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव कार्यालय राजीनामा राजीनामा स्विकारल्याचा 
दिल्याचा दिनांक दिनांक 
1 १_| २ ३ a ५ 
१) | डा.विनोद हनुमंत कुटे | उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल | २९.०९.२०२० २९.१०.२०२० 
जि.रायगड 
2) डॉ.शीतू जेळखानी सहाय्यक संचालक, कुष्ठरोग | २८.०२.२०१८ २८.०२.२०१८ 
कार्यालय, कोल्हापूर 
३) डा.दिपाळी सहदेव  प्रा.आ.के. अमडापूर, | ११.०९.२०१७ ११.०९.२०१७ 
मनोहर जि.बुलडाणा 
8) डा.वनश्री गोपाळराव | जिल्हा Bl रुग्णालय, अकोला २९.०९.२०२० ३१.१०.२०२० 
भागवत (डोईफोडे) 
4) डा.प्रिया जगन्नाथ | प्रा.आ. के. हिवरा, जि.यवतमाळ | २१.१२.२०१७ २०.०१.२०१८ 
नागभीडकर 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.४९१/सेवा-३, दि.२६.०९.२०२३ 


&) डा.आशितोष प्रा.आ. के., धोत्रा, जि.अकोला २७.०६.२०१६ २७.०७.२०१६ 
श्रीकृष्णराव नागे 
७) डा.वनिता अजय सानप | ग्रामीण रुग्णालय, संगमेश्वर | ०१.१२.२०१४ ०१.०१.२०१५ 
जि.रत्नागिरी 
८) | डा.अमित देविदास | सामान्य रुग्णालय, अमरावती २०.११.२०१५ २०.१२.२०१५ 
भस्मे 
९) डा.स्वप्नीलळ धनराज | प्रा आ.के.  कानेरी_ RT| ०७.०४.२०१८ ०६.०५.२०१८ 
लाहोळे जि.अकोला 
qo) | डा.प्रीती पुंडलिकराव | ग्रामीण रुग्णालय राळेगाव, | १६.११.२०१८ १६.११.२०१८ 
ac जि.यवतमाळ 
११ | डा.विवेक पु. सोळंकी । ग्रामीण रुग्णालय धाड, | ०१.०३.२०१९ ०१.०३.२०१९ 
जि.बुलडाणा 
१२) | डॉ.मनोज गुलाबराव | ग्रामीण रुग्णालय सवणा, | ०१.०८.२०११ ०१.०८.२०११ 
गोंडाणे जि.यवतमाळ 
१३) | डॉ.दिपक शामराव | उपजिल्हा रुग्णालय डहाणू, | १०.१०.२०१८ १०.१०.२०१८ 
शिंदे जि.पालघर 
१४) | डॉ.खालिद कमाल | प्रा.आ.कें. नेरळ, ता.कर्जत | ०१.०६.२०१८ ०१.०७.२०१८ 
अन्सारी जि.रायगड 
१५) | डॉ.धर्मपाल शिदे WS. कोकबन, ART] ०२.०८.२०१९ ०२.०८.२०१९ 
जि.रायगड 
१६) | डॉ.आनंद जोगदंड प्रा.आ.के. बिरवाडी, ता.महाड | २१.१०.२०१५ २०.११.२०१५ 
जि.रायगड 
१७) | STARS प्रभाकर | ग्रामीण STA भडगाव, | २२.१२.२०२२ २२.१२.२०२२ 
पाटील जि.जळगांव 
१८) | डॉ.निलम सुधीर कदम | जिल्हा रुग्णालय, सातारा १३.०१.२०२० १३.०२.२०२० 
१९) | डॉ.किरण मुरलीधर | जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वर्धा । ०८.०७.१९९९ ०९.०८.१९९९ 
मंगरुळकर 
२० | डॉ.केदार  गुरुपाद | प्रा.आ.के. धामोड, ता.राधानगरी | २५.०४.२०१७ २५.०५.२०१७ 
कुंभार जि.कोल्हापूर 
२१) | डाॉ.स्मिता लोमेश्वर | ग्रामीण रुग्णालय भोकर, | ३१.०७.२०१७ ३१.०७.२०१७ 
सोनारकर जि.नांदेड 
२२) | डॉ.बिभीषण राजाभाऊ | ग्रामीण रुग्णालय माजलगाव, | ०६.१२.२०१६ ०६.१२.२०१६ 


सोनावणे 


जि.बीड 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२३/प्र.क्र.४९१/सेवा-३, दि.२६.०९.२०२३ 


२३) | डा.हर्षदा AT कुंभारे  प्रा.आ.कें. वाई (बा.), ता.माहूर | १७.१२.२०२१ १८.०१.२०२२ 
जि.नांदेड 
२४) | डा.स्मिता चंद्रकांत माने | ग्रामीण रुग्णालय, चिंचणीवांगी | १७.०१.२०१४ १७.०१.२०१४ 
जि.सांगली 
२५) | डॉ.प्रशांत देविदास | प्रा.आ.के. धामणगांव ता.आष्टी | ३१.१२.२०२१ ०१.०२.२०२२ 
गिरी जि.बीड 
२. सदर झासन आदेशा वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०२/१२/१९९७. 


अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम २२ (9) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१०५२०२५२१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DHONDU DAGALE 
S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206f0bc13ac2 


D H O N D U 53742cc3f97488b07c83657b5f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB93 1E6668D24 
F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B518C62, cn=SANJAY 
DAGA L E DHONDU DAGALE 
Date: 2023.09.26 11:54:44 +05'30' 
(सं. धों. डगळे) 
अवर न सचिव 
अवर सचचव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
३. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ (सवी 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, (सर्व) 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
९. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
qo. निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


